यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी 
(यशदा), पुणे येथे शाश्वत विकास ध्येयांबाबत 
सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४ मध्ये 
घ्यावयाचे प्रशिक्षण कार्यक्रम व त्याच्या खर्चास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : असांसं-१३२१/प्र.क्र.३२/का.१४१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा : १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, 
दि.२३.९.२०११ 
२. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: असांसं-१३२१/प्र.क्र.३२/का.१४१७, दि. ३० नोव्हेंबर २०२१ 
३. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे पत्र क्र.शाविध्ये/असांसं/यशदा/२०२२/५०२, दि.२२३ सप्टेंबर २०२२. 


प्रस्तावना : 

सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक : टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दि.२३ सप्टेंबर, 
२०११ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या “राज्य प्रशिक्षण धोरण” (State Training Policy) नुसार यडावंतराव चव्हाण 
विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या प्रशिक्षण संस्थेला “शिखर प्रशिक्षण संस्था” (Apex Training 
Institution) म्हणून घोषित करण्यात आले असून या संस्थेला राज्यातील इतर सर्व प्रशिक्षण संस्था संलग्न 
करण्यात आल्या आहेत. तसेच महसूल विभाग मुख्यालय स्तरावरील “विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था” व 
जिल्हास्तरावरील “जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था” यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे संनियंत्रण यडावंतराव 
चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे यांचे मार्फत करण्यात येत आहे. या सर्व स्तरांवर प्रशिक्षण 
संस्थांच्या माध्यमातून यशवंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांना 
प्रशिक्षण देत आहे. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) यांनी घोषित केलेली शाश्वत विकास ध्येये 
(509) गाठण्यासाठी राज्यामध्ये प्रशासनाचे अधिकारी व कर्मचारी यांचा जाणिवपूर्वक सहभाग आवश्यक आहे. 
यासाठी शासकीय तथा निमशासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रशिक्षित करणे आवश्‍यक आहे. तसेच स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी यांच्या मध्ये जागृती निर्माण होणे अपेक्षित आहे. या शिवाय विद्यापीठ स्तरावरील 
शिक्षण तज्ञ, संशोधक व विद्यार्थी यांचा सहभाग प्राप्त होणे देखील गरजेचे आहे. या सर्व भागधारकांना 
(Stakeholders) आवड्यक प्रशिक्षण कालबध्द पद्धतीने होण्यासाठी AGAR चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी 
(यशदा), पुणे या संस्थेने नव्याने प्रस्ताव नियोजन विभागास सादर केला आहे. 
२. नियोजन विभाग आणि सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (॥॥०59) नवी दिल्ली यांच्यामध्ये 
“सांख्यिकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य (Support for Statistical Strengthening)” ही केंद्र शासनाची योजना 
राबविण्याबाबत दि.१६ मार्च, २०२० रोजी “सामंजस्य करार (MoU)” करण्यात आला आहे. त्यानुसार “शाश्वत 
विकास ध्येय (SDG)” संबंधातीळ यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेच्या 
प्रस्तावाचा विचार करून व नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक एसडीजी-२०२०/प्र.क्र.३५/का-१४१२, दि.०३ 
डिसेंबर,२०२० अन्वये “शाश्वत विकास ध्येय-अंमळबजावणी आणि समन्वय केंद्र" (SDG-ICC) स्थापन करण्यात 
आले. या सनियंत्रण केंद्राच्या पंचस्तंभीय व्युहरचनेची (4 Pillar Strategy) अंमलबजावणी होण्याच्या उद्देशाने 
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे यांच्याकडून प्राप्त प्रस्तावातील उपक्रम पार 
पाडण्यासाठी “सांख्यिकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य (Support for Statistical Strengthening)” या केंद्र 
शासनाच्या योजने अंतर्गत “शाश्वत विकास ध्येय केंद्र (SDG-Center)” स्थापन करण्यात आले. सदर केंद्राद्वारे 
राज्य स्तरावर व्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्याकरिता नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: असांसं- 


शासन निर्णय क्रमांकः असांसं-१३२१/प्र.क्र.३२/का.१४१७ 


१३२१ / प्र.क्र.३२/ का.१४१७, दि.३० नोव्हेंबर २०२१ अन्वये सन २०२१-२२, सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४या 
कालावधीमध्ये व्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था व अनुषंगिक कार्ये पूर्ण करण्यास व त्यासाठी एकूण 
रु. २,६६,७३,५७०/- (अक्षरी रूपये दोन कोटी, सहासष्ठ लक्ष, त्र्याहत्तर हजार पाची सत्तर फक्त) इतक्या खर्चास 
मान्यता देण्यात आली होती. परंतु,अद्यापपर्यंत कोणताही प्रशिक्षण कार्यक्रम झाला नाही. त्यामुळे नव्याने प्रशिक्षण 
आराखड्यास व त्यासाठीच्या खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याचप्रमाणे यशवंतराव 
चव्हाण विकास WIR प्रबोधिनी (यशदा), पुणे येथे सध्या अस्तित्वात असलेल्या “शाश्वत विकास ध्येय- 
अंमलबजावणी व संनियंत्रण केंद्र“ याऐवजी “शाश्वत विकास ध्येय - प्रशिक्षण केंद्र“ स्थापन करणेची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 

शासन निर्णय: 


१. नियोजन विभाग, शासन निर्णय. क्रमांक: असांसं-१३२१/प्र.क्र.3२/का.१४१७, दिनांक 30 नोव्हेंबर, २०२१ 
याद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 


२. BRAGA चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेमार्फत शाश्वत विकास ध्येये या बाबत 
शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्यामध्ये जाणिव जोपासली जाऊन दैनंदिन कामकाजात त्यांच्याशी संबंधीत 
शाश्वत विकास ध्येये व उद्दिष्टपूर्तीकरीता कार्यवाही व्हावी, लोकप्रतिनिधींमध्ये याबाबतची जाणीव जोपासली जावी 
या उद्देशाने राज्य स्तरावर व्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था निर्माण होण्याकरीता व शाश्वत विकास ध्येय बाबतच्या 
प्रशिक्षणाचे संनियंत्रण करण्यासाठी यठावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे अंतर्गत “शाश्वत 
विकास ध्येय - प्रशिक्षण केंद्र“ स्थापन करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे खालील नमूद 
गोषवाऱ्यानुसार व सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील तपश्ीलाप्रमाणे वर्ष २०२२-२३ व २०२३-२४ या 
कालावधीकरीता प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अक्र | बाब वर्ष २०२२-२३ वर्ष २०२३-२४ 
संख्या / रक्‍कम (रू.) संख्या/ रक्‍कम (रू.) 
तपशील तपशील 

eal २ ३ a 4 & 
ha Training/Workshop/ १० कार्यक्रम | २,०९,५२,५०० १ कार्यक्रम | १०,५६,००० 
Capacity Building 
२ Preparation of | 3,00,000 an | 
8 manual for field staff 

3 अनुषंगिक बाबी दि ५०,००० ey ५०,००० 

छु Staff (Team Leader ) (दर aa 2,490,000 aa 8,220,000 

रू 34,000/- प्रती माह) 
4 Staff ( Assistance ) (दर २ ३,४८,००० २ ६,९६,००० 
रू २९,०००/- प्रती माह, 
प्रती व्यक्‍ती) 

; प्रशासकीय खर्च(१० टक्के) ae || २१,८६,०५० शिळा २,२२,२०० 
एकूण २,४०,४६,५५० २४,४४,२०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असांसं-१३२१/प्र.क्र.३२/का.१४१७ 


३. यडवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (Baten, पुणे कडून वरील गोषवऱ्यानुसार सोबतच्या 
परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे तपशिलवार व्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था व अनुषंगिक कार्ये पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक 
वर्षनिहाय निधी उपलब्ध करून देण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. प्रशिक्षण कार्यक्रम 
राबविण्यासाठी येणारा एकूण अपेक्षीत खर्च रू.२,६४,९०,७५०/- (अक्षरी रूपये दोन कोटी, चौसष्ट लक्ष, नव्वद 
हजार, सातठो पन्नास फक्त) भागविण्यासाठी “सांख्यिकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य” या केंद्र शासनाच्या योजने 
अंतर्गत उपलब्ध तरतूदीतून यशदा, पुणे या संस्थेस प्रशिक्षणानुसार सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षासाठी निधी अदा करण्यास संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे. 


४. यडवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे यांना राज्य स्तरावर व्यापक प्रशिक्षण 
कार्यक्रम राबविणे करिता उपलब्ध करुन दिलेला निधी यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), 
पुणे या संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या निर्देशानुसार व संस्थेस लागू असणाऱ्या आर्थिक नियमांमधील तरतूदीनूसार 
तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नियमांनुसार खर्च करण्यात यावा. खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
(Utilization Certificate) शासनास महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 
यांनी सादर करावे. 


५. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१११४१२४७५९२६१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Digitally signed by RAJENDRA 


PANDURANG WAGH 
Date: 2022.11.14 12:48:14 +05'30' 


(राजेंद्र वाघ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.राज्यपाल, राजभवन, मलबार हील, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. महासंचालक, Uda चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे. 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, अंधेरी -२,मुंबई / नागपूर. 
. मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१०. उप महासंचालक,विभागीय कार्यालय,राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी व कार्यक्रम 
कार्यान्वयन मंत्रालय, केंद्र शासन, नवी मुंबई. 
११. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
१२. निवडनस्ती, कार्यासन १४१७. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः असांसं-१३२१/प्र.क्र.३२/का.१४१७ 


झासन निर्णय क्रमांक : असांसं-१३२१/प्र.क्र.३२/का.१४१७, दि. १४ नोव्हेंबर, २०२२ सोबतचे 


“परिशिष्ट” 


SDG Training Cell -Expected Expenditure for 2022-23 
Rate | एक | Duration | Expenditure 
sn | Budget Head (Rs) Units Duration (Rs) 
Capacity Building of DPOs, DPOs (Human 
1 2000 218 5d 21,80,000 
development) ADPOs and DSOs on campus aS 3444 
2 Sensitization of Senior Officers Non-residential 1500 75 1 days 1,12,500 
S. Workshop/Training for district officers (on campus) 2000 1000 2 days 40,00,000 
4 | Workshop/Training of block level functionaries 1500 350 2 days 10,50,000 
5 Workshop/Training Programme for ULBs 2000 108 2 days 4,32,000 
| Workshop/Training for ULBs (at RATIs) 1500 738 2 days 22,14,000 
7 Workshop for convergence of department specific goals 2000 150 2 days 6,00,000 
| Need Based Workshop/training 2000 40 2 days 1,60,000 
Pa Workshops/training for officers of Commissionerate 2000 176 2 days 7,04,000 
and Directorate 
10 | Orientation Programme for Gramsevaks (At DATI) 1000 4750 2 days 95,00,000 
11 Preparation of e-mannuals, films for different field po | po po | 3,00,000 
functionaries 
12 | Staff (Team leader ) 35000 ‘ 6 months 2,10,000 
Person 
2 
13 | Staff (Facilitator and Organizer) 29000 6 months 3,48,000 
Person 
14 | Miscellaneous P| a [=| 50,000 
Total 2,18,60,500 
ज्ञ न्न : % 
15 Institutional overheads ( Administrative Expenses 10% 21,86,050 
of Total) 
Grand Total 2,40,46,550 
SDG Training Cell -Expected Expenditure for 2023-24 
| SN | Budget Head Rate (Rs) | Units | | Duration | Expenditure (Rs) 
1 Workshop/Training of block level 1500 352 2 १०95 10,56,000 
functionaries 
Staff (Team leader ) 35000 1 Person 12 Months 4,20,000 
3 | Staff (Facilitator and Organizer) 29000 2 Person 12 Months 6,96,000 
4 | Miscellaneous (Printing, Xeroxing etc) pe | i. te i el 50,000 
Total | 22,22,000 | 
5 | Institutional overheads ( 10% of Total ) 2,22,200 
Grand Total 24,44,200 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


